आदिवासी विकास विभागाच्या अधिनस्त 
असलेल्या एकात्मिक आदिवासी विकास 
प्रकल्प कार्यालयांतील अर्धवेळ 
सफाईगारांच्या मासिक वेतनात वाढ 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-४०२०/प्र.क्र.२१/का.१५. 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
तारीख: २७ जानेवारी, २०२० 


संदर्भ :- १ आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.आस्था-२००५/प्र.क्र.१९५/का.१५, 
दि.२५.०१.२००७. 
२) आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.आस्था-२०११/प्र.क्र.२१२(भाग- २)/ 
का.१५, दि.१८.०६.२०१२. 
३) उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, शासन अधिसूचना दि.२७.०१.२०१७. 


प्रस्तावना:- 


उपरोक्त संदर्भाधीन क्र. ०१ व ०२ च्या शासन निर्णयान्वये आदिवासी विकास विभागाच्या 


अधिनस्त असलेल्या एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयांकरीता अर्धवेळ सफाईगार 


यांची पदे निर्माण करण्यात आली आहेत. संदर्भाधीन .03 च्या शासन अधिसुचनेन्वये दररोज ४ 


तास काम करणाऱ्या अंशकालिक सफाईगार कर्मचारी यांना पूर्णकालिक सफईगारांसाठी निश्चित 


केलेल्या एकूण वित्तलब्धीच्या (मूळ वेतन व विशेष भत्यांच्या) ६०% एवढे मानधन निश्चित केले आहे. 


त्यानुसार आदिवासी विकास विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या परिमंडळ-३ क्षेत्रात मोडणाऱ्या 


एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयात कार्यरत अर्धवेळ सफाई कामगार यांना 


सद्यस्थितीत मिळणारे मासिक वेतन कमी असल्याने त्यांच्या मासिक वेतनात वाढ करण्याची बाब 


शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


१. आदिवासी विकास विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प 


कार्यालयातील मंजूर पदावर कार्यरत असलेले अर्धवेळ सफाई कामगार यांचे मासिक वेतन उद्योग, 


उर्जा व कामगार विभागाच्या दि.२७.०१.२०१७ च्या शासन अधिसुचनेतील तरतूदींनुसार प्रति महा 


रु.५,६७०/- (अक्षरी रुपये पाच हजार सहाडठो सत्तर मात्र) इतके करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-४०२०/प्र.क्र.२१/का.१५ 


२. यासाठी होणारा खर्च “मागणी क्र. टी-२, २२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर 
मागासवर्गीय व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण, ०२ अनुसूचित जमातींचे कल्याण, ००१, संचलन व 
प्रशासन, (००) (०३) प्रकल्प अधिकारी (अनिवार्य) (२२२५ १०४३)” या लेखाशीर्षाखालील मंजूर 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००१२७१७५३४३०४२४ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by GOVIND MAHADEO MAINKAR 
GOVIND Dt 
25.4.20=93cbeadacdf3d68abe120a0a967feSac93d28b63146b 
3¢432f21653b6f6ba, postalCod 
MA H A D EO MANTRALAYA,MUMBA 
serialNumber=301866cb28a109fa379b2b3be066426406ccfeS 
99d4017f33195279fBae8c13, ०५-११, o=GOVERNEMENT OF 
MAIN KAR MAHARASHTRA, cn=GOVIND MAHADEO MAINKAR 
Date: 2020.01.27 17:54:23 +05'30 
(गोविंद माईणकर) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


प्रधान सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य -१,मुंबई 
३. महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य -१, मुंबई 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता ), महाराष्ट्र राज्य -२,नागपूर, 
५. महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य-२, नागपूर, 
६. आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक, 
आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे, 
सर्व अपर आयुक्‍त,आदिवासी विकास, 
. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, 
१०. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
११, निवड नस्ती (का.१५). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


